अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक (गट-अ) संवर्गातील पदावरील 
पदोन्नती पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ: नियोजन विभागाचे शासन आदेशा,क्र. पदोनि १११६/प्र.क्र.9७२/का.१४२७, 
दि. १२/७/२०१६. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या उपसंचालक, गट-अ 


(राजपत्रित) मधील पदावर निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 


अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील २४ अधिकाऱ्यांना दि.११ जून २०१७ (म.नं.) पर्यंत केवळ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एका 


अधिकाऱ्यानी (श्री.प्र.प्र.पेंदाम) पदोन्नती नाकारली होती. दि.१२ जुलै २०१६ ते दि. ११/६/२०१७या 
पहिल्या काळावधीत ४ अधिकारी (श्री.देवळे, श्री.पाटील, श्रीमती बोरोले, श्री.मोकल) सेवानिवृत्त 
झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित १९ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन आदेठा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 


सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १२ जून, २०१७ 


चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. १३ जून, २०१७ (म.पू) ते दि. १२मे २०१८ (म.नं.) पर्यंत 


११ महिन्यांसाठी पुढे तसेच सोबतच्या विवरणपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती 


पदोन्नती दि. 93 मे २०१८ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. १४ मे, २०१८ (म.पू.) ते दि. १३ 


एप्रिल, २०१९ (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दि. १३ जून २०१७ (म.पू) व दि. १४ मे २०१८ (म.पू) पासून पुढे ११ 


महिन्यांपर्यंत म्हणजेच अनुक्रमे दि.१२ मे २०१८ (AA) व दि. १३ मे २०१९ (म.नं.) पर्यंत अथवा 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त/ 


सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत चाळू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती 


आपोआप संपुष्टात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८८/का.१४२७ 


३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहील. 


४. सदर आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०१/का.१२, दिनांक 


१/१२/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१४११३८२४४११६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Vanita Narayan J 
f Maharasht Planning 

talCode=400t 

54948542877a779b797fc357F1c34d84F 
र, 


Vanita Narayan £: 
J a d h a V कय पम काडीची oo 


Telit 
Date: 2018.12.15 12:09:12 +05'30 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 
3 
४ 
षु 
& 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग 

पुणे/नाशिक /औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर. 

७) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती /नागपूर. 

८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

०) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -१४२१, कार्यासन -१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

२) संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मुंबई). 

3) निवड नस्ती. 


-..> "८:> *> *-> *&--* २ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८८/का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव पदोन्नतीच्या easy सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
रुजू दिनांक 
2 २ ३ शरा 
La | श्री.म.भ.डाखोरे १२/७/२०१६ ३०/६/२०१७ 
२ श्रीमती अ.ल.कदम २९/०७/२०१६ ३०/०६/२०३१ 
३ __श्री.पी.ए.बिरादार १८/०७/२०१६ ३१/०३/२०१८ 
४ श्रीमती सी.रा.नागवेकर ५/०८/२०१६ २८/०२/२०१९ 
५ | HAT १८/०७/२०१६ ३१/१२/२०२७ 
६  श्री.भी.यो.बिरादार ३१/०८/२०१६ ३१/०८/२०३४ 
७  श्री.अ.रा.टेभ्ादुर्ण १५/०७/२०१६ ३१/०१/२०२४ 
८ _ श्रीमती अ.सु.वैरागडे १९/०७/२०१६ ३१/०१/२०३१ 
९  श्री.ह.वा.चौधरी १९/०७/२०१६ ३१/०७/२०२४ 
१०  श्री.उ.श्री.सुर्यवंशी २०/०७/२०१६ ३१/०३/२०२८ 
११ श्री.सु.आ.थोरात १५/०७/२०१६ ३०/०९/२०२४ 
१२  श्री.मु.र.वाडेकर २०/०७/२०१६ ३१/१२/२०३३ 
१३ श्री.वि.दि.भोपळे १५/०७/२०१६ ३०/०६/२०३३ 
१४  श्री.सु.कि.आडे १५/०७/२०१६ ३१/०५/२०३२ 
१५ श्रीमती सा.पुंआवटे १५/०७/२०१६ ३१/०८/२०१९ 
१६ श्री.र.ल.कोल्हार ११/०८/२०१६ ३०/०५/२०२० 
१७  श्री.बा.को.आगवाणे १/१०/२०१६ ३१/१२/२०२० 
१८  श्री.एस.के.बोरकर ९/०८/२०१६ ३१/१०/२०२४ 
१९  'श्री.सु.ना.जुंजारे ४/०८/२०१८ ३१/०८/२०२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८८/का.१४२७ 


विवरणपत्र -ब 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव asa ee सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
रुजू दिनांक 

(गै. || २ ३ PB 

२ श्रीमती अ.ल.कदम २९/०७/२०१६ ३०/०६/२०३१ 
४  श्रीम.सी.रा.नागवेकर ५/०८/२०१६ २८/०२/२०१९ 
५ | MART १८/०७/२०१६ ३१/१२/२०२७ 
६  श्री.भी.यो.बिरादार ३१/०८/२०१६ ३१/०८/२०३४ 
७  श्री.अ.रा.टेभ्ठादुर्ण १५/०७/२०१६ ३१/०१/२०२४ 
८ _ श्रीमती अ.सु.वेरागडे १९/०७/२०१६ ३१/०१/२०३१ 
९  श्री.ह.वा.चौधरी १९/०७/२०१६ ३१/०७/२०२४ 
१० _श्री.उ.श्री.सुर्यवंशी २०/०७/२०१६ ३१/०३/२०२८ 
११  श्री.सु.आ.थोरात १५/०७/२०१६ ३०/०९/२०२४ 
१२  श्री.मु.र.वाडेकर २०/०७/२०१६ ३१/१२/२०३३ 
१३ श्री.वि.दि.भोपळे १५/०७/२०१६ ३०/०६/२०३३ 
१४  श्री.सु.कि.आडे १५/०७/२०१६ ३१/०५/२०३२ 
१५ श्रीमती सा.पुंआवटे १५/०७/२०१६ ३१/०८/२०१९ 
१६ श्री.र.ल.कोल्हार ११/०८/२०१६ ३०/०५/२०२० 
१७  श्री.बा.को.आगवाणे १/१०/२०१६ ३१/१२/२०२० 
१८  श्री.एस.के.बोरकर ९/०८/२०१६ ३१/१०/२०२४ 
aS बी चुणी युगा ४/०८/२०१८ ३१/०८/२०२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


